राज्यातील ग्रामपंचायतींमध्ये आपले सरकार 
सेवा केंद्र (ग्रामपंचायत) हा प्रकल्प रेलटेल 
कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड व आई टी 
आई लिमिटेड या केंद्र शासनाच्या सार्वजनिक 
क्षेत्रातील उपक्रमामार्फत राबविणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आससेकें-५०२४ /प्र. क्र.६६/मातंक 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मुंबई-४००००१ 
तारीख: १९ सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा :- 

१. शासन निर्णय, ग्रामविकास विभाग क्रमांकः संग्राम-२०१५/प्र.क्र.९३/संग्राम कक्ष, 
दि.११ ऑगस्ट, २०१६ व दि.१४ जानेवारी, २०२१. 

२. शासन निर्णय, ग्रामविकास विभाग क्रमांकः आसक-२०१७/प्र.क्र.३२/आपले 
सरकार कक्ष, दि.१९.०१.२०१९ 

३. दि.१६ मार्च, २०२४ रोजी झालेल्या मा. मंत्रीमंडळ बैठकीचे इतिवृत्त. 

४. दि. २४ मे, २०२४ रोजी झालेल्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 

५. शासन निर्णय, ग्रामविकास विभाग क्र.आससेकें-५०२४/प्र.क्र.६६/मा.तं.क, 
दि.१९ जून,२०२४. 

६. दि.१९ ऑगस्ट, २०२४ रोजी झालेल्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना :- 
केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार पंचायतीराज संस्थांच्या कारभारामध्ये ई-पंचायत 


प्रकल्पांतर्गत अभिप्रेत असलेली एकसुत्रता व पारदर्शकता आणणे, नागरिकांना विविध प्रशासकीय 


विभागांतर्गत आवश्‍यक असलेले सेवा दाखले त्यांच्या रहिवासी क्षेत्रात कालबद्ध स्वरुपात मिळणे, 


तसेच इतर व्यावसायिक सेवा, बँकींग सेवा (सर्व GC व BAC सेवा) ग्रामीण जनतेला एकाच 


केंद्रावर मिळाव्या या हेतूने शासन निर्णय दि. ११ ऑगस्ट, २०१६ अन्वये राज्यातील 


ग्रामपंचायतीमध्ये आपले सरकार सेवा केंद्र (ASSK) स्थापन करण्यास व सदर प्रकल्प CSC, e- 


Governance India Ltd. (CSC-SPV) या केंद्र शासन प्रेरित कंपनीमार्फत राबविण्यास मान्यता 


देण्यात आली होती. त्याअनुषंगाने दि.१८/११/२०१६ रोजी कंपनीसोबत करारनामा करण्यात आला 


होता. त्याप्रमाणे १४ वा वित्त आयोगाची मुदत संपुष्टात आल्यानंतर म्हणजेच दि.३१ मार्च, २०२० 


रोजी सदर कराराची मुदत संपुष्टात आल्यानंतर सदर करारास दिनांक १४ जानेवारी, २०२१ 


शासन निर्णय क्रमांकः आससेकें-५०२४/प्र.क्र.६६/मातंक 


रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात आली असून पुन्हा दि. ४ फेब्रुवारी, २०२१ रोजी 


CSC-SPV या कंपनीसोबत नव्याने करारनामा करण्यात आला होता. मा.मंत्रीमंडळाच्या दि.२६ 


मार्च, २०२४ रोजीच्या बैठकीमध्ये CSC-SPV कंपनीसोबतचे आपले सरकार सेवा केंद्र संबंधित 


ग्रामपंचायत स्तरावरील संगणक परिचालक बाबत कंत्राट रद्द करण्याचा व दुसऱ्या केंद्र/राज्य 


शासनाच्या कंपनीची सेवा पुरवठादार म्हणून नेमणूक करण्यात यावी व त्यांच्या मार्फत तात्काळ 


काम सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार CSC-SPV यांच्यासोबतचा करारनामा 


दि. ३० जून २०२४ रोजी संपुष्टात आला. त्यानंतर शासन निर्णय, ग्रामविकास विभाग क्र.आससेकें- 


५०२४/प्र.क्र.६६/मा.तं.क, दि.१९ जून,२०२४ अन्वये महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ 


(महाआयटी) या कंपनीची उच्चाधिकार समितीच्या मान्यतेने सदर प्रकल्प राबवण्यासाठी निवड 


करण्यात आली. तथापि दि. २६ जून २०२४ व दि. ०१ जूले २०२४ रोजीच्या पत्रान्वये महाआयटी 


कंपनीने वरील प्रकल्प राबविण्यास नकार कळविला आहे. आपले सरकार सेवा केंद्र (ग्रामपंचायत) 


प्रकल्प राबविण्याच्या अनुषंगाने रेळटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड व आई टी आई लिमिटेड 


या केंद्र शासनाच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमामार्फत प्रस्ताव प्राप्त झाले होते. त्यानुषंगाने मा. 


मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीच्या दि. १९ ऑगस्ट २०२४ रोजीच्या 


बैठकीत सदर प्रकल्प रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड व आई टी आई लिमिटेड या केंद्र 


शासनाच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमामार्फत राबविण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. 


त्यानुसार शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय : 


राज्यातील ग्रामीण भागातीळ जनतेला ग्रामपंचायतीमार्फत देण्यात येणारे विविध 


सेवा/दाखळले तसेच इतर प्रशासकिय विभागांच्या सेवा (GAG) ऑनलाईन स्वरुपात मिळाव्यात तसेच 


इतर व्यावसायिक सेवा व बँकिग सेवा (9२७ व 8२७) या देखिल त्यांच्या रहिवाशी क्षेत्रात एकाच 


ठिकाणी उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या आपले सरकार सेवा केंद्र (ग्रामपंचायत) या 


प्रकल्पाची अंमलबजावणी एक वर्षाच्या काळावधीकरीता रेळटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आससेकें-५०२४/प्र.क्र.६६/मातंक 


व आई टी आई लिमिटेड या केंद्र शासनाच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमामार्फत करण्याचा 


शासनाने निर्णय घेतला आहे. 


२. आपले सरकार सेवा केंद्र (ग्रामपंचायत) या प्रकल्पासाठीच्या कंन्झ्युमेबल्स, प्रशिक्षण सहाय्य 


व व्यवस्थापन इत्यादीकरिता प्रति केंद्र प्रति माह रक्‍कम रु.२९३५/- अधिक कर इतकी रक्‍कम 


Wee कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड व आई टी आई लिमिटेड यांना प्रचलित संगणक 


प्रणालीद्वारे अदा करण्यात येईल. 


३. तसेच शासन निर्णय, ग्रामविकास विभाग क्र.आससेकें-५०२४/प्र.क्र.६६/मा.तं.क, दि.१९ 


जून,२०२४ मधील सर्व अटी-शरर्ती, तरतुदी, निकष, प्रकल्प संनियंत्रण, परिशिष्टे, केंद्र चाळक 


(VLE) यांचे मानधन तसेच इतर सर्व बाबी लागू राहतील. 


मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीमध्ये 


झालेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने उपरोक्‍त शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९१९१११३१३३१२० असा आहे. हा आदेठा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PRASHANT VINAYAKRAO PATIL. 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=RURAL 


Pp R A 5 H A N T DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e814db5f8c505 
422af66a5628314537e, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=9524CAB2D5A858B4A01 FF72F5CAESFDDC4F8C9 
64F 3AFC6B6249294AD88EC870D, cn=PRASHANT VINAYAKRAO 
PATIL 


Date: 2024.09.19 12:24:07 +05'30' 


(प्रशांत पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव 

मा.सभापती विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव 

५. मा.अध्यक्ष विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन मुंबई 


०८ “७ AD -5 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आससेकें-५०२४/प्र.क्र.६६/मातंक 


६. मा.विरोधी पक्षनेते विधानपरिषद/विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन मुंबई 
७. सर्व विधानमंडळ सदस्य, विधानभवन मुंबई 
८ 
९ 


शासनाचे मुख्य सचिव 

. प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन मुंबई 
१०. सर्व मंत्री आणि राज्यमंत्री याचे स्वीय सहाय्यक 
११. मंत्रालयीन सर्व विभाग 
१२. सर्व विभागीय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य 
१३. सर्व सह सचिव/उप सचिव ग्राम विकास विभाग 
१४. सर्व जिल्हाधिकारी 
१५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 
१६. संचालक, पंचायत राज, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, पुणे 
१७. उप आयुक्त, (विकास), विभागीय आयुक्त यांचे कार्यालय, सर्व 
१८. अतिरिक्‍त मुख्य कायकारी अधिकारी/उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 
१९. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 
२०. गट विकास अधिकारी,पंचायत समिती (सवी 
२१. ग्रामसेवक/ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत (सर्व) 
२२. सर्व कार्यासने, ग्रामविकास विभाग, बांधकाम भवन, मुंबई 
२३. महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ लि., मुंबई 
२४. निवडनस्ती (माहिती तंत्रज्ञान कक्ष) 


प्रत माहितीसाठी, 
१. मा.मंत्री (ग्रामविकास), यांचे खाजगी सचिव 
२. मा.राज्यमंत्री (ग्रामविकास), यांचे खाजगी सचिव 
३. प्रधान सचिव (ग्रामविकास विभाग) यांचे स्वीय सहायक 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


